पंचगंगा नदी प्रदूषण निवारणासाठी 
सनियंत्रण समिती स्थापन करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/प्र.क्र. ३८/तां.क.३ 
१५ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


दिनांक - १२/१२/२०२२. 


प्रस्तावना - 


पंचगंगा नदी प्रदूषणाच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०९/११/२०२२ 
रोजी आयोजित बैठकीमध्ये पंचगंगा नदी प्रदूषण निवारणासाठी सनियंत्रण समिती स्थापन 
करण्याबाबत मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देश दिले आहेत. त्यानूसार पंचगंगा नदी प्रदूषण 
निवारणासाठी सनियंत्रण समिती गठित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानूसार शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय - 


पंचगंगा नदी प्रदूषण निवारणासाठी खालीलप्रमाणे सनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येत आहे - 


१. | . | जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर अध्यक्ष 

२. | प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, कोल्हापूर | सदस्य 

३. | कोल्हापूर महानगरपालिकेचे प्रतिनिधी (उपायुक्त दर्जापेक्षा कमी सदस्य 
नसलेला) 

४. | इचलकरंजी महानगरपालिकेचे प्रतिनिधी (उपायुक्‍त दर्जापेक्षा कमी सदस्य 
नसलेला) 

५. | जिल्हा परिषद, कोल्हापूर चे प्रतिनिधी (उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी | सदस्य 
दर्जापेक्ष कमी नसलेला) 

६. । जलसंपदा विभाग, कोल्हापूर चे प्रतिनिधी (कार्यकारी अभियंता सदस्य 
दर्जापेक्षा कमी नसलेला) 

७. | मत्स्यव्यवसाय विभाग, कोल्हापूर चे प्रतिनिधी (उपायुक्त दर्जापेक्षा कमी | सदस्य 
नसलेला) 

८. | प्रादेशिक अधिकारी / उपप्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण सदस्य सचिव 
नियंत्रण मंडळ, कोल्हापूर 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/प्र.क्र. ३८/तां.क.३ 


२. उपरोक्त समितीने पंचगंगा नदीचे प्रदूषण कोठून होते ते शोधून प्रदूषण निवारण 
करण्याबाबतची कार्यवाही करावी तसेच वरील समितीची किमान ३ महिन्यातून एकदा बैठक 
आयोजित करुन कार्यवाहीचा HAGA SSA शासनास सादर करावा. तद्नंतर शासनस्तरावर ६ 
महिन्यातून एकदा आढावा बैठक आयोजित करण्यात येईल. 


३. उपरोक्त नमूद समितीचे सदस्य सचिव म्हणून प्रादेशिक अधिकारी / उपप्रादेशिक अधिकारी, 
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कोल्हापूर यांनी समितीच्या सदस्यांमध्ये समन्वय साधून बैठक 
आयोजित करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल विहित मुदतीत शासनास सादर होईल याबाबत 
कार्यवाही करावी. 


om सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१३१६३२३४३४०४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SANJAY B SANDANSHIV 


संजय संदानशिव 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव. 

३. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
४. मा. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई. 

५. मा. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

६. मा. आयुक्त, कोल्हापूर महानगरपालिका, कोल्हापूर. 

७. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर. 

८. मा. आयुक्‍त, इचलकरंजी महानगरपालिका, इचलकरंजी. 

९. सहसंचालक (जल), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई. 

१०. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय विभाग, कोल्हापूर. 

११. कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोल्हापूर. 

१२. प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, कोल्हापूर. 
१३. प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कोल्हापूर. 

१४. मा. सर्व मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


-0 
= 
es 


.शासनाचे मा. मुख्य सचिव/ सर्व अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांचे खाजगी 
सचिव 

१६. निवडनस्ती. 

पृष्ठ २ पैकी २ 


